क्रिमिनल Re पिटीशन क्र. 1240/2092 मध्ये 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार याचिकाकर्ते यांना नुकसान 
भरपाई देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१३ / प्र. क्र.१५८३ / पोल-११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-०५. 
तारीख: १२ जून, २०१४ 


शासन निर्णय 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी क्रिमिनळ रिट पिटीशन क्र. १८५७/२०१२ या न्यायालयीन 
प्रकरणात दिनांक १३.०६.२०१३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते यांना खालीलप्रमाणे रक्‍कम 
अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे :- 


१) श्रीमती मोहिनी नारायणदास कामवानी - रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लक्ष मात्र) 

२) श्री. दिलीप नारायणदास कामवानी- रु.३,००,०००/- (रुपये तीन लक्ष मात्र) 

३) श्रीमती मोहिनी नारायणदास कामवानी व श्री. दिळीप नारायणदास कामवानी यांना वरील 
रक्कमेवर दिनांक ०९.०८.२०१३ पासून सदर रक्कम प्रत्यक्षात अदा होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी प्रतीवर्षी १०% दराने व्याज. 

४ श्रीमती मोहिनी नारायणदास कामवानी व श्री. दिळीप नारायणदास कामवानी यांना 
न्यायालयीन दाव्याच्या खर्चापोटी एकत्रीत रु.१५,०००/- (रुपये पंधरा हजार मात्र) 


वरील प्रमाणे रक्‍कम अदा करण्यासाठीच्या खर्च लेखाशिर्ष २०५५, पोलीस, (००) १०९, जिल्हा 
पेलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस भारित (२०५५०१५९), भारित, ५० इतर खर्च याखाली खर्ची घालावा व 
तो सन २०१४ -१५ करीता मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०.०८ / प्र.क्र. Wo / २००८ / विनियम, दिनांक १५.०५.२००९ 
चे परिशिष्टातील भाग पहिला, उपविभाग दोन मधीळ अ.क्र. २ मधील नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय HATH: एमआयएस-२०१३ / प्र. क्र.१५८३ / पोल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६१२१६०५१५२३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 


P U a a mM BN one ae Hiraman 
5 


3906, C =! 
MAHARASHTRA, O = 


H ram an GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = 


Wagde ५५५०० 
पु. हि. वागदे 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
३) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), नवी मुंबई 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
६) महाळेखापाल २ (लेखा परिक्षा), मुंबई 
७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) सह सचिव, कार्यासन - बीयुडी - १, गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई 
९) निवडनस्ती पोल - ११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


